कार्यकारी अभियंता,कोल्हापूर पाटबंधारे 
विभाग (दक्षिण),कोल्हापूर व त्या अंतर्गत 
बांधकाम कार्यप्रकारातील दोन उप- 
विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुवाढ-२०२३/(४३६/२०२३)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १९/१०/२०२३ 


पहावे : १) शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ-२०२३/(१३५/२०२३)/लपा, दिनांक. १२/०४/२०२३. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र. ०८/१६/आपुक, दि.३१/०८/२०२३ 
३) वित्त विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र. ०८/१६/आपुक, दि.०६/०९/२०२३ 
४) अधीक्षक अभियंता,कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ,कोल्हापूर यांचे पत्र जा.क्र.कोपामं/आस्था-६/ 
४३८१/२०२३,दि.१८/०८/२०२३. 

प्रस्तावना:- 

संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यकारी अभियंता,कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग 
(दक्षिण),कोल्हापूर व त्या अंतर्गतच्या बांधकाम कार्यप्रकारातील दोन उप-विभागातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३६ पदांना दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे. संदर्भ क्र.२ व ३ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या 
परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही,अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 
शासन निर्णय:- 

आता संदर्भ क्रमांक ४ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आणि सोबतच्या परिशिष्ट-१ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता,कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ,कोल्हापूर अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता,कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवर ३६ पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ 
पर्यंत खालील अटींचे अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे,सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालु राहतील . 

२) उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातीलळ असावीत व ही 
पदे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त/व्यपगत झालेली नसतील. 

४) मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग, पुणे यांच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन दिलेल्या 
प्रस्तावामधील पदांची संख्या/पदांमधीळ घट/पदांमधीळल वाढ/सेवानिवृत्ती इ.माहिती अंतिम/ 
अचूक आहे असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर 
करण्यात यावा. 


) 
) 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(४३६/२०२३)/लपा 


नियत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांचा वेतनाचा खर्च हा पुढील नमुद लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

“मागणी क्र.आय-५,मुख्य लेखा शिर्ष ४७०२ लघु पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च 
(८०)सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (वेतन) (०२)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग 
भांडवली अंशदान (योजनांतर्गत) (४७०१ आय ६२९) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा” व त्याखालील मंजूर 
अनुदानातून भागवावा. 

हा निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक ३१/०८/२०२३ व 
शासन शुध्दीपत्रक दि. ०६/०९/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१०१९१४२७३९४२२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VARSHA SANDEEP BHAGAT 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
VA RS H A SA N D F F Pp RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b200b2df2a6c433 1b4a626db8cf6d32f7b30a2c55 14af 
e€21882df5 lab8cdaad2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=2711C10FAGCF7DA605799BE6228F533334F 260 
B H AG AT EDEE79F096333766DAB604E021, cn=VARSHA SANDEEP 

BHAGAT 

Date: 2023.10.19 14:29:58 +05'30' 


(वर्षा भगत) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र : वरीलप्रमाणे परिशिष्ट - १. 


प्रत :- 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई 
वित्त विभाग (व्यय-१२)/(अर्थ-१९),मंत्रालय,मुंबई 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 
मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे 
अधीक्षक अभियंता,कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ,कोल्हापूर 
कार्यकारी अभियंता,कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग(दक्षिण),कोल्हापूर 
कक्ष अधिकारी,अर्थ-२,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
कक्ष अधिकारी,आ-(पुनर्रचना), जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
कक्ष अधिकारी आ (प्रशि), जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
कोषागार अधिकारी,कोल्हापूर जिल्हा,कोल्हापूर 
लपा कार्यासन,संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(४३६/२०२३)/लपा 


कार्यालयाचे नाव- अधिक्षक अभियंता कोल॒हापूर पाटबंधारे मंडळ कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील 
HSS पाटबंधारे विभाग (दक्षिण), कोल्हापूर व त्या अंतर्गत उपविभाग 
परिशिष्ट - 9 
(शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्रमांक FATS २०२३/(४३६/२०२३)/लपा, दि.१९/१०/२०२३ चे सहपत्र) 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत चालू ठेवणेबाबत. 


अ पदांचे नावा | लघु पाटबंधारे बांधकाम | दुधगंगा डावा तीर कालवा | एकूण 
क्र उपविभाग,क्र.३, आजरा | उप विभाग क्रं.४, HX 
मुख्यालय- कोल्हापूर 
१ | २ ३ a ae 4 
(a कार्यकारी अभियंता 19 | 19 जगा 
२ उप कार्यकारी अभियंता fF | rT eC fo 
3 उप विभागीय अभियंता 1१ | 1१ २ 
४ शाखा अभियंता ४ ४ ८ 
षु स्था.अ.सहाय्यक ४ ४ ८ 
g आरेखक PF 0| i शिश 
७ सहाय्यक आरेखक PF fF ०७ | 
é अनुरेखक 1१ | PM 2 
९ विभागीय लेखपाल/ अधि 10] 10 ०७ | 
१७. | प्रथम लिपीक a aa 10 fo 
(११ | भांडारपाल PF 0| fF | शिश 
१२ सहा. भांडारपाल 1 aa a | शिश 
१३ वरिष्ठ लिपीक शशि PM २ 
१४ कनिष्ठ लिपीक २ २ ४ 
१५ टंकलेखक शशि PM 2 
१६ लघूलेखक निम्नश्रेणी 19 | 19 ०. 
१७ संगणक a | fo | 
१८ वाहन चालक PH |. आ. २ 
१९ नाईक 10 | 1 के | जगा 
२० शिपाई २ २ ४ 
२१ चौकीदार a ae f+ «| २ 
एकूण १८ १८ ३६ 


igned by VARSHA SANDEEP BHAGAT 


ly 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
A2 


0=b200b2df2a6c433 1b4a626db8cf6d32F7b30a2c55 1 Aafe 
21882df5 1ab8cdaad2, 0 hi 


ICode=400032, st: 
BHAGAT INumber=2711C10F A6CF7DA605799BE6228F533334F260E 
DEE79F096333766DAB604E021 -VARSHA SANDEEP BHAGAT. 


(वर्षा भगत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


